राज्यातील प्रमुख पिकांवरील कीड व 
रोगांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कीड- 
रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजनेच्या (क्रॉपसॅप) 
अंमलबजावणीसाठी निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः किरोनी - २०२०/ प्र.क्र.१७३ /११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.किरोनि/१४१८/प्र.क्र.५५/४-ओ,दि.१९/०५/२०१८ 
२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.किरोनि/१४१८/प्र.क्र.५५/४-अ,दि.२६/०२/२०१९ 


me) 


3. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. राकृवि-२०१८/प्र.क्र.१६९/भाग-१/१४-अ, 
दि.०२/०३/२०१९ 
४. कृषि व पदुम विभाग are निर्णय क्र.किरोनि/२०२०/प्र.क्र.१७३/११-अे, 
दि.२७/०५/२०२० 
५. आयुक्त (कृषी) यांचे पत्र जा. क्र./विप्र-७/क्रॉपसॅप २०-२१/नि.मा. /२०२०, र-११८, 
दि.२६.७.२०२० 
प्रस्तावना: 


प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगाच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने एकत्रितकीड-रोग सर्वेक्षण व 
सल्ला योजना (PITA) योजना राबविण्यासाठी सन २०२०-२१ मध्ये रु.१६.५०कोटी निधीच्या 
कार्यक्रमास संदर्भ क्र. (४) अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. आयुक्‍त कार्यालयाने 
संदर्भ क्रं. ५ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून प्रस्तुत योजनेअंतर्गत निधी 
वितरणाची बाब झासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, हरभरा, मका, ज्वारी व ऊस तसेच फळपिके आंबा, 
डाळींब, केळी, मोसंबी, संत्रा व चिक्कू या प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगाच्या व्यवस्थापनाच्या 
दृष्टीने राबविण्यात येणाऱ्या एकत्रितकीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजना (क्रॉपसॅप) योजनेअंतर्गत रु. 
७.५ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः किरोनी - २०२०/ प्र.क्र.१७३ /११-ओ 


२. सन २०२०-२१ मध्ये क्रॉपसॅप योजनेची अमंलबजावणीसाठीचा खर्च पुढील ळेखाशीर्षाखाली 
सन २०२०-२१ करीता मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्र. डी-३ 

२४०१,पीक संवर्धन, 

१०२-अन्नधान्यपीके, (००) (३०) पिकावरील कीड-रोग सवक्षेण व सल्ला प्रकल्प 

(२४०१ ९२४२) राज्य योजना, ३३-अर्थसहाय्य 
३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी शासन निर्णय दि.२७.५.२०२० 
मधील तरतूदींच्या अधिन राहुन खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील. 
४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ, आयुक्तालय स्तरावरील खर्चासाठी सहाय्यक संचाळक, ळेखा-१, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणनू आणि आयुक्‍त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, विभागीय कृषि सहसंचालक स्तरावर विभागीय कृषि 
सहसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी, जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
उपविभाग स्तरावर उपविभागीय कृषि अधिकारी व तालुका स्तरावर तालुका कृषि अधिकारी यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 
५. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांचे अनुक्रमे अनौपरिक संदर्भ क्र. 
२०८/१४३१, दि.१८.८.२०२० व अनौपरिक संदर्भ क्र.१५४/२०२०/व्यय-१,दि.२१.०८.२०२० अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०८१७१९५९३४०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
=IN, o=Government Of Mahara 


Sugriv Sambhaji दण ण sama 


partment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfaedea 1 12e908c0e9a7e5 


72d4190f9709a817f51, 
serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf 
h a p a e 340720ea98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
Date: 2020.09.08 17:21:50 +05'30! 
(सु. स. धपाटे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री(कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानिपरषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः किरोनी - २०२०/ प्र.क्र.१७३ /११-ओ 


७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 


qo. 
a 


१२. 
१३. 
१४. 


q षु 


ae 


१६. 
१७. 
१८. 


१९. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, 
पुणे. 

संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय, साखर संकुल,शिवाजीनगर,पुणे. 
सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 

. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेखा), मुंबई. 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

. निवड नस्ती ४-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


